सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापना 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ८ ] 


गुरुवार , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६, शके १९३७ [ किंमत : १८ रुपये ] 
___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे | भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार-ब व 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी १५ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , १६ 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ १९१ 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

२१६ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


रोजी ०० . ०० ते २४.०० वाजता पावेतो खालील नमुद पर्यायी मार्गाने वळविण्याचे 
आदेश पारीत करीत आहे . 
सध्याचा प्रचलित मार्ग 

पर्यायी मार्ग 


पोलीस अधिक्षक , यांजकडून 

अधिसुचना 


१. मालेगांव (जिल्हा वाशिम ) मेहकर | १. मालेगांव (जिल्हा वाशिम ) मेहकर 

सुलतानपुर- सिंदखेडराजा -न्हावा- । चिखली- देऊळगाव राजा जालना 
जालना 
२ . जालना- न्हावा - सिंदखेडराजा २ . जालना- देऊळगाव राजा-चिखली 
सुलतानपुर - मेहकर - मालेगांव मेहकर -मालेगांव 
(जिल्हा वाशिम ) 

( जिल्हा वाशिम ) 


क्र . जिविशा / यात्रा/ अ . सु ./ २०१६ - ५५ . - ज्याअर्थी, श्री . राष्ट्रमाता 
जिजाऊ जन्मोत्सव सोहळा हा सिंदखेडराजा, ता . सिंदखेडराजा जिल्हा 
बुलडाणा पोलीस स्टेशन सिंदखेडराजा येथे दरवर्षी प्रमाणे दि . १२ / ०१/ २०१६ 
रोजी मोठ्या प्रमाणावर साजरा केल्या जातो. आणि या सोहळयास देशभरातुन 
तसेच राज्यभरातुन मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते येतात . तसेच सदर कार्यकर्त्यामध्ये 
राजकीय , सामाजीक , संघटनांचा सहभाग असतो . आणि राष्ट्रमाता जिजाऊ 
जन्मस्थळ तसेच ज्या ठिकाणी जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजीत केला जातो 
ते स्थळ जिजाऊ सृष्टी ही दोन्ही स्थळे राज्यमहामार्ग क्रमांक १८६ वर 
आहेत . त्यामुळे या सोहळ्यास उपस्थित राहणाऱ्या जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी 
व वाहतूकीच्या सुनियमांसाठी या महामार्गावरील वाहतुकीस पर्यायी मार्गाने 
वळविणे क्रमप्राप्त आहे . 

त्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायद्याचे कलम ३३ ( १ ) सह कलम ३६ अन्वये 
मला प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार मी संजयकुमार बाविस्कार , पोलीस 
अधिक्षक , बुलडाणा राज्य महामार्ग क्रमांक - १८६ वरील मेहकर ते जालना 
मार्गेसिंदखेडराजा रोड वरील येणारी व जाणारी वाहतूक दिनांक १२/ ०१/२०१६ 


सदरचा आदेश खालील नमुद वाहने वगळता सर्व प्रकाराच्या वाहनासाठी 
नमुद कालावधी करीता लागू राहील . 

१. सर्व शासकीय वाहने (केंद्र सरकार/ राज्य सरकार ) 
२ . सर्व अति महत्वाच्या / महत्वाच्या व्यक्तीच्या वाहने . 

३ . तात्काळ सेवा - रुग्णवाहीका, शवाहिनी अग्नीशामक दलाची वाहने व 
जिवनावश्यक वस्तुची वाहतूक करणारी वाहने इत्यादी . 
बुलडाणा, २ जानेवारी , २०१६ . 

संजयकुमार बाविस्कर , 
पोलीस अधिक्षक , बुलडाणा. 


औ . भाग १ - ८ 


१९१ 


१९२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 

In his absence the charge of his Court was kept 

with Smt. A . A . Pandule , Jt. Civil Judge, (JD ) & JMFC , 
सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

Ambad in addition to her own duties. 
अधिसुचना 
क्र .-१०२५- सनिप/विकास -१/बीएचआर/पीआरएल/ आरएसआर/ एसआर/ 

Note has been taken in the Service Book of the 
६०१/ २०१५ - सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था परळी वै. जि . बीड या 

concerned. 
पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत कि , महात्मा ज्योतीबा फुले शिक्षक व 

Jalna, 15 January, 2016. 
शिक्षकेत्तर कर्मचारी सहकारी पतसंस्था म . परळी - वै.जि . बीड ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ए ( १ ) अन्वये 

Smt. S . S. Kosamkar, 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 

Principal District & Sessions 
उक्त नियमांचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 

Judge , Jalna . 
१९६१ चे नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था 
असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था आहे . 
परळी वै. १८ डिसेंबर , २०१५ . 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
एस . आर . परदेशी , 

सहाय्यक निबंधक , वाचा :- श्री . व्ही . बी . राठोड , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
सहकारी संस्था , ता . परळी वै . 

अर्धापुर यांचे पत्र जा . क्र . १४०९ / २०१५ दि . १८ / १२/ २०१५ , सोबत 
विहीत नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


आदेश 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


OFFICE ORDER 


( NO - B2/ 04 OF 2016 ) 


READ :- Application dated 07 /01/ 2016 Submitted 
by Shri S. N. Sarodiya, 2nd Jt. Civil Judge, (JD) & 
JMFC , Ambad for grant of earned leave and order 
passed onit. 


क्र . ब-२ ( १) / १०३६३ / २०१५.- श्री . व्ही. बी . राठोड , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अर्धापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २१/ १२/ २०१५ ते २३/ १२ / 
२०१६ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , रजेला जोडून दिनांक २० / १२ / २०१५ व २४/ १२/ २०१५ ते 
२७/ १२ / २०१५ या सुट्यांचा फायदा , दिनांक १९/ १२/ २०१५ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८ / १२/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . बी . राठोड , दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, अर्धापुर यांना पुर्वीप्रमाणेत्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


No ./ Estt./ 179 of 2016 . : -- The Principal District & 
Session Judge, Jalna is pleased to grant extended earned 
leaves for ( 04 ) day w. e.f. 03 /01/ 2016 to 06/01/ 2016 
to Shri S . N. Sarodiya, 2nd Jt. Civil Judge, (JD ) & 
JMFC , Ambad with permission to leave the 
headquarter. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . बी . राठोड , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अर्धापुर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


On return from the said leave Shri S .N . Sarodiya , 
is reposted as 2nd Jt. Civil Judge, (JD) & JMFC , 
Ambad. 


No locum tenens is necessary 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अर्धापुर यांच्या न्यायालयाच्या 
उपरोक्त कालावधीतील सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांनी पाहावा . 


Certified under note 2 below M . C . S (Pay ) Rule 39 
that Shri S . N . Sarodiya , would have continued to 
officiate as 2nd Jt. Civil Judge , (JD ) & JMFC , Ambad 
had he not proceed on leave for the above period . 


नांदेड :- २२ डिसेंबर , २०१५ . 


दुर्वाचनिय , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६ , शके १९३७ 


१९३ 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . आर . टी .नागरे, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, कंधार 
यांचे पत्र जा . क्र . २६७२/ २०१५, दि . १९ / १२ / २०१५, व सोबत विहीत 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


क्र . ब- २ ( १) / १०३६४/ २०१५.- श्री . आर. टी .नागरे , दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दि . १७/ १२/ २०१५ ते १८ / १२/ २०१५ या दोन दिवसाची 
वाढीव अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्यात्तर मंजूर 
करण्यांत येते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . एस . बी . शेख,तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश करिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांचे पत्र जा . क्र . ७५७० / २०१५ , दि . १६/ १२/ २०१५ , सोबत विहीत 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब- २ ( १ ) / १०३६९ / २०१५.- श्री . एस. बी . शेख, तिसरे सह दिवाणी 
_ न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 

१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ०६/ १२/ २०१५ ते ११/ १२/ २०१५ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण (०६ ) दिवसांची अर्जित रजा, कार्योत्तर 
मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यामुळे श्री . एस. बी . शेख ,तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यात 
येते . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . शेख, तिसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
नांदेड :- १८ डिसेंबर , २०१५ . 

कु . सविता टी . बारणे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर. टी .नागरे , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 
स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यात येते . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर. टी .नागरे, दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
नांदेड :- २२ डिसेंबर , २०१५ . 


दुर्वाचनिय , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . ए. एल . यावलकर , जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड यांचे 
पत्र जा . क्र . १४५६५ / २०१५ दि . १४/ १२ / २०१५ , व सोबत रजेचा अर्ज 
व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . एस .एस . आरदवाड , सह दिवाणी न्यायाधीश करिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र जा . क्र . ७५६९/ २०१५ , दि . १६/ १२/ २०१५, सोबत 
विहीत नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब -२ ( १) / १०३७० / २०१५.- श्री . एस . एस . आरदवाड , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ०५ / १२ / २०१५ ते ११/ १२/ २०१५ पर्यंत 
( दोन्ही दिवसधरुन ) या एकूण ( ०७) दिवसांची परिवर्तीत रजा , दिनांक 
४/ १२/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १२/ १२/ २०१५ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचा परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर 
करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यामुळे श्री . एस. एस. आरदवाड , सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यात 


क्र . ब - २ ( १ ) / १०३८३/ २०१५ .- श्री . ए. एल . यावलकर , जिल्हा 
न्यायाधीश- १ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . २१/ १२/ २०१५ ते २३/ १२/ २०१५ ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेला जोडून दिनांक 
२० / १२ / २०१५ व २४ /१२/ २०१५ ते २७/ १२/ २०१५ रोजीच्या सुट्टीस 
जोडून दिनांक १९/ १२/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२८ / १२/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


येते . 


। रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए. एल . यावलकर, जिल्हा न्यायाधीश 
१ , नांदेड यांना पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एस . आरदवाड , 
सह दिवाणी न्यायाधीश करिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
नांदेड :- १८ डिसेंबर , २०१५ . 

कु . सविता टी . बारणे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए. एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


१९४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


१० 


जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड यांच्या न्यायालयाच्या उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश - २, नांदेड यांनी पहावा . 
तसेच जिल्हा न्यायालय , नांदेड या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या 
देयकांवर, हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन 
रक्कम आहरित करण्यासठी जिल्हा न्यायाधीश -२, यांना याद्वारे प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . पी . जी .महाळनकर , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, भोकर यांचे पत्र क्र १८८२/ २०१५ दि . ३०/ १२/ २०१५ , सोबत विहीत 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


नांदेड :- २३ डिसेंबर , २०१५ . 


क्र . ब -२ ( १) / ००६/ २०१५.- श्री . पी . जी . महाळनकर , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ३१/ १२/ २०१५ ते ०६/ ०१/ २०१६ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) एकूण (०७) दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ३० / १२/ २०१५ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ७/ १ / २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


कु . सविता टी . बारणे , 
प्रमुखजिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . जी . महाळनकर , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा :- श्री . आर. व्ही . नडगदल्ली, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नायगाव बा . यांचे पत्र जा . क्र . ४४८ / २०१५ दि . २८ / १२/ २०१५ , सोबत 
विहीत नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . जी . महाळनकर , 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, भोकर हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 
असते . 


आदेश 


क्र . ब- २ ( १ ) / १०४३४/ २०१५ .- श्री . आर .व्ही . नडगदल्ली, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नायगाव बा . यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २८ / १२/ २०१५ ते ०४/ ०१/ २०१६ 
पर्याय ( दोन्ही दिवस धरुन ) एकूण ( ०८ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक 
२७/ १२/ २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ५/१/ २०१५ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 
येते . 


दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, भोकर व दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , हिमायतनगर , यांच्य न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर यांनी 
पहावा. उक्त कालावधीतील दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर हिमायतनगर 
यांच्या आस्थापनेशी संबंधील सर्व प्रकाच्या देयकावर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची 
लेख्यांच्या धनादेशावर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी सह 
दिवाणी न्यायाधीश स्तर , भोकर , यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


नांदेड :- ३१ डिसेंबर , २०१५. 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर. व्ही . नडगदल्ली, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगाव बा . यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर. व्ही . नडगदल्ली, 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नायगाव बा . हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


कु . सविता टी . बारणे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नायगाव बा . यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , देगलूर 
यांनी पाहावा , तसेच दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगाव बा . या 
आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची 
लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे . 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . व्ही . बी . राठोड, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापुर 
यांचे पत्र जा . क्र . १४१८ / २०१५ दि . २९/ १२/ २०१५ , सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब- २ ( १ ) /००७/ २०१५ .- श्री . व्ही . बी . राठोड , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापुर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ०२/ ०१/ २०१५ ते ०६ /०१/ २०१६ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक ०१/ ०१/ २०१६ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ७/१/ २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करयांत येते . 


नांदेड :- २९ डिसेंबर , २०१५ . 


कु . सविता टी . बारणे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६ , शके १९३७ 

१९५ 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . बी . राठोड, दिवाणी न्यायाधीश , 

१३ 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापुर यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 

वाचा :- श्री . आनंद कृ . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश-१ , बिलोली यांचे 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . बी . राठोड , दिवाणी 

पत्र जा . क्र . ११ , २० , व २२/ २०१६, अनुक्रमे दि . ०४ , ०६ व ०७ जानेवारी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापुर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 

२०१६ व सोबत विहित नमुन्यातील रजेचे अर्ज , वैद्यकीय प्रमाणपत्र व 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब - १ ( १ ) / २७९ / २०१६.- श्री . आनंद कृ . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश 

१, बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अर्धापुर यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी 

६१ अन्वये दि . ०४ जानेवारी , २०१६ ते ०७ जानेवारी २०१६ पर्यंत या एकूण 
पहावा . उक्त कालावधीतील दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर अर्धापुर 

( ०४ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करण्यात येते . 
यांच्या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकाच्या देयकावर , हुंडीवर व स्वीय प्रपची रजेवरुन परत आल्यामुळे श्री . आनंद कृ . पाटील, जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरीत करण्यासाठी सह बिलोली यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यात येते . 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
येत आहे. 

तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आनंद कृ . पाटील , 
नांदेड :- ३१ डिसेंबर , २०१५ . 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , बिलोली हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 

नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
कु . सविता टी . बारणे , 

नांदेड :- ११ जानेवारी , २०१६ . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 

कु . सविता टी . बारणे , 
१२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती एन . एस . सराफ , चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र जा . क्र . ८५/ २०१६ , दि . ०६/ ०१/ २०१६ , सोबत 

१४ 
विहीत नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
आदेश 

वाचा :- श्री . डी . जी . कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , भोकर , 
क्र . ब -२ (१ ) / २१८/ २०१६.- श्रीमती एन .एस. सराफ , चौथे सह दिवाणी यांचे पत्र जा . क्र . ५५३/ २०१५, दिनांक ३०/ १२/ २०१५ व सोबत विहीत 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ०६/ ०१/ २०१६ ते ०८ / ०१/ २०१६ पर्यंत 

आदेश 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात 
येते . 

क्र . ब - २ ( १ ) / ३६८ / २०१६ .- श्री . डी . जी . कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन. एस . सराफ , चौथे सह दिवाणी वरिष्ठ स्तर , भोकर , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न मधील नियम ५० अन्वये दि . दि . ०१/ ०१/ २०१६ व ०२/ ०१/ २०१६ या दोन 
राहतील . 

दिवसांची अर्जित रजा , रजेला जोडून दिनांक ०३ जानेवारी, २०१६ रोजीची 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील सुट्टी, दिनांक ३१/ १२/२०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . एस. सराफ , 

०४/ ०१/ २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या जर वर नमूद परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 

रजेवरुन परत आल्यामुळे श्री . डी . जी . कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 
असत्या . 

स्तर , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यात येते . 


चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक काम पाचवे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी पहावे . 
नांदेड :- ०७ जानेवारी , २०१५ . 

कु . सविता टी . बारणे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . जी . कांबळे , दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , भोकर , हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


नांदेड :- १३ जानेवारी, २०१६ . 


कु . सविता टी . बारणे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 


१९६ 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 

या पाच दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडुन 

२३ डिसेंबर , २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 

०४ जानेवारी , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
पहा :- १ . जिल्हा न्यायालय आदेश जा . क्र . १२५ / २०१६ , 

परवानगी देण्यात येते . 
दिनांक ५/ १/ २०१६ . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . श . अ . अ.र . औटी हे जिल्हा न्यायाधीश 
२ . श्रीमती दि . शि .चोथे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर , परंडा यांचे ३, उस्मानाबाद , म्हणून काम पहातील . 
पत्र जा . क्र . ४७/२०१६, दिनांक ०५ जानेवारी , २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला 

जर श्री . श. अ. अ .र . औटी, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई-मेल संदेश . 

जिल्हा न्यायाधीश - ३ , उस्मानाबाद , म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 
आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 

( दोन ) 
करितात - 

श्री . श . अ . अ .र . औटी , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , उस्मानाबाद , यांच्या सदरील 
क्र . काव्यवि/( प्रशा)/१६८/ २०१६.- श्रीमती दि . शि . चोथे, २रे सह दिवाणी रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा दिनांक २४ डिसेंबर , २०१५ ते 
न्यायाधीश , क स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग परंडा यांची दिनांक 

२७ डिसेंबर , २०१५ रोजी पर्यंतचा कार्यभार हा श्री . रा . रा रोकडे, जिल्हा 
०४ जानेवारी , २०१६ रोजीची एक दिवसांची मंजूर करण्यात आलेली 

दिवाणी न्यायाधीश- ४ , उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि दिनांक २८ डिसेंबर , 
नैमित्तीक रजा रद्द करुन , त्याऐवजी दिनांक ०४ जानेवारी , २०१६ ते ०६ 

२०१५ ते ०३ जानेवारी , २०१६ रोजी पर्यंतचा कार्याभार हा श्री . श.इ . पठाण, 
जानेवारी , २०१६ या (०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा अर्जित रजा महाराष्ट्र 

जिल्हा न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 
नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१, मधील नियम -५० नुसार मंजूर करण्यात 

उस्मानाबाद :- २२ डिसेंबर , २०१५ . 
येते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती दि . शि . चोथे, ह्या २रे सह दिवाणी 

आर . आर. देशमुख , 
न्यायाधीश , क स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग परंडा म्हणून काम 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
पहातील . 


१७ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडुन 


जर श्रीमती दि .शि . चोथे, ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग परंडा म्हणुन 
कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 
श्रीमती दि . शि . चोथे , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग परंडा यांच्या सदरील रजेच्या कालावधीत त्यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . स. स. पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 
स्तर व न्यायादंडाधिकारी, प्र . वर्ग, परंडा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


पहा :- १. श्रीमती र .र . तेहरा , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ७५६३/ २०१५ , दिनांक १६ डिसेंबर , २०१५ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


आदेश 


उस्मानाबाद :- ०६ जानेवारी, २०१६ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 


आर . आर. देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ १०१०५/ २०१५.- श्रीमती र.र. तेहरा , २रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व स्तर, व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची 
दिनांक २८ डिसेंबर , २०१५ ते ३० डिसेंबर , २०१५ या ( ०३ ) तीन दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ , मधील नियम -५० 
नुसार (रजेमागील दिनांक २४ डिसेंबर २०१५ ते २७ डिसेंबर , २०१५ या चार 
दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून,दिनांक २४ डिसेंबर , 
२०१५ रोजीपासून ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


१६ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
पहा :- १. श्री . श. अ. अ .र . औटी , जिल्हा न्यायाधीश -३ , उस्मानाबाद , 
यांचेपत्र क्र . ११९१३/ २०१५, दिनांक १०डिसेंबर , २०१५ रोजी सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 

क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ १०१०३/ २०१५.- श्री . श. अ. अ .र . औटी , जिल्हा 
न्यायाधीश- ३, उस्मानाबाद , यांची दिनांक २८ डिसेंबर , २०१५ ते ०२ जानेवारी , 
२०१६ या ( ०६ ) सहा दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९८१ , मधील नियम ५० नुसार (रजेमागील दिनांक २४ डिसेंबर , 
२०१५ ते २७ डिसेंबर , २०१५ आणि रजेपुढील दिनांक ०३ जानेवारी २०१६ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती र.र . तेहरा, ह्या २रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, व स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


जर श्रीमती र.र . तेहरा , ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , उस्मानाबाद म्हणुन कार्यरत राहिल्या 
असत्या . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६ , शके १९३७ 

१९७ 
( दोन ) 

१९ 
श्रीमती र.र . तेहरा , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व अपर मुख्य 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा दिनांक २४ डिसेंबर , २०१५ ते २७ डिसेंबर , २०१५ रोजी पहा :- १. जिल्हा न्यायालय आदेश जा . क्र . ९८७२/ २०१५ , 
पर्यंतचा कार्यभार हा श्री . शौ . बा . देसाई, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 

दिनांक १४ डिसेंबर , २०१५ . 
उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि दिनांक २८ डिसेंबर, २०१५ ते ३० डिसेंबर , 
२०१५ रोजी पर्यंतचा कार्याभार हा श्री . रा . खं . रोजभोसले, ४ थे सह दिवाणी १. श्री . उ. प्र.कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर , उमरगा यांचे पत्र 
न्यायाधीश, व स्तर, उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

क्र . १४/ २०१६, दिनांक ०२ जानेवारी , २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत 
उस्मानाबाद :- २२ डिसेंबर , २०१५ . 

नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 
आर. आर. देशमुख , ( सोबत – वैद्यकीय व स्वास्थ प्रमाणपत्र ) 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 

आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 


पहा :- १. श्री . स. बु. गणपा , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , उमरगा 
यांचे पत्र क्र . ३५८०/ २०१५, दिनांक ०१ जानेवारी , २०१६ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 


क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ७३/ २०१६.- श्री . उ.प्र .कुलकर्णी, सह दिवाणी 
न्यायाधीश व .स्तर , उमरगा यांची दिनांक २१ डिसेंबर , २०१५ ते 
२३ डिसेंबर , २०१५ या तीन दिवसांची नैमित्तीक रजा रद्द करुन, त्याऐवजी 
दिनांक २१ डिसेंबर , २०१५ ते ३१ डिसेंबर, २०१५ या ( ११ ) आकरा 
दिवसाची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९८१ , मधील नियम - ६१ नुसार (रजेमागील दिनांक २० डिसेंबर , 
२०१५ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येवून , सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . उ. प्र. कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश 
व. स्तर , उमरगा म्हणून काम पहात आहे . 


जर श्री . उ.प्र. कुलकर्णी, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर , उमरगा म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ २८ / २०१६.- श्री . स . बु. गणपा , ३रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग उमरगा यांची दिनांक ०४ 
जानेवारी , २०१६ ते ०६ जानेवारी, २०१६ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१, मधील नियम ५० नुसार 
(रजेमागील दिनांक ०३ जानेवारी , २०१६ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक ०२ जानेवारी , २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०७ जानेवारी , २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . स . बु.गणपा , हे ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग उमरगा म्हणून काम पहातील . 
__ जर श्री . स .बु.गणपा, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ३रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग उमरगा म्हणुन 
कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . स.बु. गणपा, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग उमरगा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . ह. रा . पाटील, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 


श्री . उ .प्र . कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर , उमरगा यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा दिनांक २० 
डिसेंबर, २०१५ ते २५ डिसेंबर , २०१५ आणि दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१५ 
रोजीचा कार्यभार हा श्री . नि . ला .काळे, दिवाणी न्यायाधीश, व स्तर, उमरगा 
यांनी पाहिला . 


__ श्री . उ. प्र.कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, उमरगा यांच्या 
सदरील रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व त्यांच्याकडे 
असलेला दिवाणी न्यायाधीश, व स्तर , उमरगा यांच्या न्यायालयाचा विशेष 
कार्यक्षेत्राचा दिनांक , २६ डिसेंबर , २०१५ ते ३० डिसेंबर, २०१६ रोजी पर्यंतच्या 
कार्यभार हा श्री . शौ .बा . देसाई , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , 
उस्मानाबाद यांनी आणि किरकोळ हा कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हे श्री . चं.प्र.काशीद , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उमरगा यांनी पाहिला . 


उस्मानाबाद :- ०४ जानेवारी, २०१६ . 


उस्मानाबाद : - ०२ जानेवारी , २०१६. 


आर . आर. देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


आर. आर . देशमुख, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


१९८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


२० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 


क्र . X ( Gen) - 0202/ 2016/ 8 Dt. 4th January, 2016 .--- सन २०१६ सालातील सुट्यांची यादी . 


मंगळवार 


शुक्रवार 
सोमवार 


गुरुवार 


प्रजासत्ताक दिन 
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती 
महाशिवरात्री 
होळी ( दुसरा दिवस ) 
गुड फ्रायडे 
गुढीपाडवा 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 
राम नवमी 


शुक्रवार 


शुक्रवार 


२६ जानेवारी , २०१६ 
१९ फेब्रुवारी , २०१६ 
७ मार्च, २०१६ 
२४ मार्च, २०१६ 
२५ मार्च, २०१६ 
८ एप्रिल , २०१६ 
१४ एप्रिल , २०१६ 
१५ एप्रिल , २०१६ 
२५ एप्रिल , २०१६ 
२१ मे , २०१६ 
०६ जुलै , २०१६ 
१५ ऑगस्ट, २०१६ 
५ सप्टेंबर , २०१६ 
९ सप्टेंबर , २०१६ 
१२ सप्टेंबर , २०१६ 
१५ सप्टेंबर , २०१६ 
१७ सप्टेंबर , २०१६ 
११ ऑक्टोबर , २०१६ 


गुरुवार 
शुक्रवार 
सोमवार 
शनिवार 


ख्वाजा शम्सोद्दीन गाझी उरुस ( स्थानिक ) 


बुध्दपौर्णिमा 


११ ) 


रमझान ईद 


बुधवार 
सोमवार 


१२ ) 


। 


सोमवार 


१३ ) 
१४ ) 


शुक्रवार 
सोमवार 


१५ ) 
१६) 


स्वातंत्र्य दिन 
गणेश चतुर्थी 
महालक्ष्मी गौरीपुजन 
बकरी ईद 
अनंत चतुर्दशी 
मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन 
विजया दशमी ( दसरा ) 
मोहरम 


। 


गुरुवार 
शनिवार 


१७ ) 
१८ ) 
१९ ) 


मंगळवार 


। 


बुधवार 
शनिवार 


२१ ) 
२२ ) 
२३ ) 
२४ ) 
२५ ) 


तुळजापुर यात्रा ( स्थानिक ) 
दिवाळी ( अतिरिक्त - १ ) 
दिवाळी ( अतिरिक्त - २ ) 
दिवाळी (बलिप्रतिपदा ) 
दिवाळी ( अतिरिक्त - ३ ) 
ईद -ए -मिलाद 
ईद -ए-मिलाद 


१२ ऑक्टोबर , २०१६ 
१५ ऑक्टोबर , २०१६ 
२८ ऑक्टोबर , २०१६ 
२९ ऑक्टोबर , २०१६ 
३१ ऑक्टोबर , २०१६ 
१ नोव्हेंबर , २०१६ 
१२ डिसेंबर , २०१६ 


। 
। 


शुक्रवार 
शनिवार 
सोमवार 
मंगळवार 
सोमवार 


पुढील सण हे रविवारी येत असल्याने त्यादिवशी सुट्टी जाहीर करण्यांत आलेली नाही . 


रविवार 
रविवार 


महाराष्ट्र दिन 
महात्मा गांधी जयंती 
दिवाळी अमावास्या ( लक्ष्मीपूजन ) 
खिसमस 


१ मे , २०१६ 
२ ऑक्टोबर , २०१६ 
३० ऑक्टोबर , २०१६ 
२५ डिसेंबर , २०१६ 


रविवार 


रविवार 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६ , शके १९३७ १९९ 

१ ) तुळजापूर येथील न्यायालयास दिनांक २५ एप्रिल , २०१५ रोजी तुळजापूर यात्रे ऐवजी मंगळवार दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०१६ “जिंदावली 
उस्मानाबाद , येथील हजरत ख्वाजा शम्सोद्दीन गाझी उरुसाचे सुट्टी उर्स ” निमित्त सुट्टी राहील . 
ऐवजी ( खंडोबा यात्रा दिनांक २४ जानेवारी , २०१६ रविवार सुट्टीचे 

भाग तीन 
दिवशी येत असल्यामुळे) घटस्थापना दिनांक १ ऑक्टोबर , २०१६ शनिवार 
रोजी सुट्टी राहील. तसेच शनिवार , दिनांक १५ ऑक्टोबर , २०१६ रोजी 

सन २०१६ सानी उस्मानाबाद जिल्हयातील दिवाणी न्यायालयांना 
तुळजापूर यात्रे निमित्त सुट्टी राहील . 

वार्षीक पाच आठवड्याची “ उन्हाळी सुट्टी ही दिनांक ०५ मे , २०१६ ते 

जून २०१६ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) तसेच एक आठवड्यांची “हिवाळी 
२ ) उमरगा येथील न्यायालयास तुळजापूर यात्रे निमित्त दिनांक 

सुट्टी ही दिनांक २६ डिसेंबर , २०१६ ते ३१ , डिसेंबर , २०१६ ( दोन्ही 
१५ ऑक्टोबर , २०१६ दुसरा, शनिवार रोजी असलेची सुट्टी ऐवजी 

धरुन ) राहील . 
( उरुस हजरत शंतू सय्यद साहेब दिनांक ९ एप्रिल २०१६ , २ रा 
शनिवार सुट्टीचे दिवशी येत असल्यामुळे ) दिनांक ०८ सप्टेंबर , २०१६ 

भाग चार 
रोजी गौरी आवाहन निमित्त सुट्टी राहील . तसेच दिनांक २५ एप्रिल , 
२०१६ उस्मानाबाद येथील हजरत ख्वाजा शम्सोद्दीन गाझी उरुसाचे 

उस्मानाबाद जिल्हयातील सर्व न्यायालये तसेच त्यांची कार्यालये हे 
स्थानिक सुट्टी ऐवजी ( महादेव यात्रा दिनांक १७ एप्रिल २०१६ रविवार 

प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी बंद राहतील आणि इतर 
सुट्टीचेदिवशी येत असल्यामुळे) दिनांक १३ डिसेंबर , २०१६ मंगळवार 

शनिवारी पुर्ण दिवस चालू राहतील . 
रोजी दत्त जयंती निमित्त सुट्टी राहील . 

मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे दिनांक १३ डिसेंबर , २००७ 
३) भुम येथील दिवाणी न्यायालयास दिनांक २५ एप्रिल , २०१६ 

रोजीच्या पत्रातील सुचने प्रमाणे सुट्टयामध्ये शेट्टी कमिशन व मा . 
च्या उस्मानाबाद येथील हजरत खॉजा शम्सोधीन गाझी उरुसाचे स्थानिक 

सर्वोच्च न्यायालयातील रिट अर्ज क्र . १०२२ / ८९ ( सर्व भारतीय न्यायाधीश 
सुट्टी ऐवजी सोमवार दिनांक ४ जानेवारी २०१६ रोजी “ अलमप्रभु यात्रा " 

संघटना विरध्द भारतीय संघटना व ईतर ) मधील मार्गदर्शनाप्रमाणे 
निमित्त सुट्टी राहील तसेच दिनांक १५ ऑक्टोबर , २०१६ शनिवार रोजी 

सुट्टयामध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे . 
तुळजापूर यात्रे ऐवजी दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ , गुरुवार रोजी 

उस्मानाबाद , ४ जानेवारी , २०१६ . 
" बैल पोळा निमित्त सुट्टी राहील . 

आर . आर . देशमुख 
४ ) कळंब येथील दिवाणी न्यायालयास दिनांक २५ एप्रिल , २०१६ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , उस्मानाबाद 
च्या उस्मानाबाद येथील हजरत खाँजा शम्सोद्यीन गाझी उरुसाचे स्थानिक 
सुट्टी ऐवजी दिनांक १ सप्टेंबर , २०१६ गुरुवार रोजी “ बैल पोळा " 
निमित्त सुट्टी राहील . तसेच . दिनांक १५ /१०/ २०१६ शनिवार रोजी तुळजापूर 
यात्रे निमित्त सुट्टी राहील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 


५ ) परंडा येथील दिवाणी न्यायालयास दिनांक २५ एप्रिल , २०१६ 
च्या उस्मानाबाद येथील हजरत खॉजा शम्सोद्यीन गाझी उरुसाचे स्थानिक 
सट्टी ऐवजी दिनांक १८ एप्रिल , २०१६ सोमवार रोजी खॉजा बद्रोद्यीन 
चिस्ती , उरुस निमित्त सुट्टी राहील . तसेच शनिवार दिनांक १५ आक्टोबर , 
२०१६ रोजी तुळजापूर यात्रे ऐवजी दिनांक १ सप्टेंबर, २०१६ गुरुवार 
रोजी “ बैल पोळा " निमित्त सुट्टी राहील . 


पहा : - १ . श्री .दि . भा .बांगडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र क्र . १७३/ २०१६ , दिनांक ०८ जानेवारी , २०१६ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 


६ )वाशी येथील दिवाणी न्यायालयास दिनांक २५ एप्रिल , २०१६ च्या 
उस्मानाबाद येथील हजरत खॉजा शम्सोद्यीन गाझी उरुसाचे स्थानिक 
सुट्टी ऐवजी गुरुवार दिनांक ८ सप्टेंबर , २०१६ रोजी गौरी आवाहन 
निमित्त सुट्टी राहील तसेच शनिवार दिनांक १५ ऑक्टोबर , २०१६ रोजी 
तुळजापूर यात्रे ऐवजी गुरुवार दिनांक १ सप्टेंबर , २०१६, गुरुवार रोजी 
" बैल पोळा " निमित्त सुट्टी राहील . 


७ ) लोहारा येथील न्यायालयास दिनांक २५ एप्रिल , २०१६ च्या 
उस्मानाबाद येथील हजरत खॉजा शम्सोधीन गाझी उरुसाचे स्थानिक सुट्टी 
ऐवजी मंगळवार दिनांक १६ ऑगस्ट , २०१६ रोजी लोहारा येथील खंडोबा 
यात्रे निमित्त सुट्टी राहील . तसेच शनिवार दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०१६ 


___ क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ ३३३/ २०१६.- श्री .दि . भा .बांगडे, सह दिवाणी 
न्यायाधीश, व. स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची 
दिनांक १६ जानेवारी, २०१६ ते २२ जानेवारी , २०१६ या (०७ ) सात दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१, मधील नियम ५० 
नुसार (रजेपुढील दिनांक २३ व २४ जानेवारी , २०१६ या दोन दिवसाच्या 
सूट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून, दिनांक १५ जानेवारी , २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २५ जानेवारी , २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


२३ 


२२ 


२०० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६, शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री .दि . भा .बांगडे, हे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
जर श्री .दि . भा .बांगडे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी 

पहा : - १ . जिल्हा न्यायालय आदेश जा . क्र . १६८ / २०१६ , 
न्यायाधीश, व. स्तर , उस्मानाबाद म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 

दिनांक ५/१/१६. 
( दोन ) 

२ . श्रीमती दि . शि . चोथे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर , परंडा यांचे 
श्री .दि . भा .बांगडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अपर मुख्य 

पत्र जा . क्र . ९०/ २०१६, दिनांक ०७ जानेवारी , २०१६ अन्वये प्राप्त 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत 

झालेला विहीत नमुन्यातील वाढीव अर्जित रजेचा ई-मेल संदेश. 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती र.र. तेहरा , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 

आदेश 
व स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात 
येतो . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 

निर्गमित करितात - 
उस्मानाबाद :- १२ जानेवारी , २०१६ 

क्र . काव्यवि /( प्रशा )/ २६३/ २०१६.- श्रीमती दि .शि . चोथे , २ रे सह 
आर . आर. देशमुख , 

दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग परंडा यांची 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . .. 

दिनांक ०७ व ०८ जानेवारी , २०१६ या ( ०२ ) दोन दिवसांची वाढीव 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ , मधील नियम - 

५० नुसार मंजूर करण्यात येते . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडुन 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती दि .शि . चोथे, ह्या २ रे सह दिवाणी 
पहा :- १. श्री . व. आ . पोकळे , जिल्हा न्यायाधीश - १, भुम यांचे पत्र जा . 

न्यायाधीश, क स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग परंडा म्हणून काम 
क्र . ४५/ २०१६, दिनांक ०७ जानेवारी , २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत 

पहातील . 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

जर श्रीमती दि . शि . चोथे , ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर ते 
आदेश 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित । 

परंडा म्हणुन कार्यरत राहिल्या असत्या . 
करितात - 

( दोन ) 
___ क्र . काव्यवि/(प्रशा)/३३२/ २०१६.- श्री . व. आ . पोकळे,जिल्हा न्यायाधीश 
१, भुम यांची दिनांक १८ जानेवारी, २०१६ ते २० जानेवारी , २०१६ या ( ०३ ) 

श्रीमती दि .शि .चोथे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर , व 
तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ , मधील 

न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग परंडा यांच्या सदरील वाढीव रजेच्या कालावधीत 
नियम ५० नुसार (रजेमागील दिनांक १७ जानेवारी, २०१६ या एक दिवसाच्या 

त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . स .स . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
सूट्टीच्या फायद्यासह) मंजूर करण्यात येवून,दिनांक १६ जानेवारी , २०१६ रोजी 

क . स्तर व न्यायादंडाधिकारी , प्र. वर्ग , परंडा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २१ जानेवारी , २०१६ रोजी कार्यालयीन उस्मानाबाद :- ०८ जानेवारी , २०१६ . 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व. आ . पोकळे, हे जिल्हा न्यायाधीश- १ , 

आर . आर . देशमुख , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
भुम म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . व. आ . पोकळे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश - १, भुम म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडुन 
( दोन ) 

पहा :- १ . श्री . म. सु . मुंगले , जिल्हा न्यायाधीश -१ उमरगा यांचे पत्र क्र . 

१७३/ १६ , दिनांक ०८ जानेवारी , २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील 
श्री . व आ . पोकळे, जिल्हा न्यायाधीश - १, भुम यांच्या सदरील रजेच्या / 

अर्जित रजेचा अर्ज . 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . ग . सो .ढोबळे , तदर्थ 

आदेश 
जिल्हा न्यायाधीश - १, भुम यांच्याकडे ठेवण्यात येतो 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
उस्मानाबाद :- १२ जानेवारी , २०१६ 

करितात - 

क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ४६६ / २०१६ .- श्री . म . सु . मुंगले , जिल्हा न्यायाधीश 
आर . आर. देशमुख , 

१ उमरगा यांची दिनांक १६ जानेवारी , २०१६ ते २० जानेवारी , २०१६ या 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 

( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९८१ , मधील नियम ५० नुसार (रजेमागील दिनांक १७ जानेवारी , २०१६ या 
एक दिवसाच्या सूट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , 


२६ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६, शके १९३७ 

२०१ 
दिनांक १६ जानेवारी , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
२१ जानेवारी, २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
परवानगी देण्यात येते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री .म . सु . मुंगले , हे जिल्हा न्यायाधीश - १ 

पहा :- १ . जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , 
उमरगा म्हणून काम पहातील . 

दिनांक २१/ ७/ २०१५ . 
जर श्री . म .सु . मुंगळे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 

२ . श्री . ए. आर . सोनी , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
न्यायाधीश - १ उमरगा म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 

लातूर यांची दिनांक ११/ १/ २०१६ ते १४/ १/ २०१६ रोजीची ( ०४ ) दिवसाची 
( दोन ) 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
श्री . म. सु . मुंगळे , जिल्हा न्यायाधीश- १ उमरगा यांच्या सदरील रजेच्या/ 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार विशेष कार्यक्षेत्राचा कार्यभार 

३ . अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
हा श्री . श.इ .पठाण , जिल्हा न्यायाधीश - २, उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
किरकाळ कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा श्री . नि . ला . काळे , दिवाणी न्यायाधीश, व 

आदेश 
स्तर, उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ १६०/ २०१६.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
उस्मानाबाद :- १४ जानेवारी , २०१६ 

श्री . ए. आर . सोनी , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , लातूर यांची 
आर . आर. देशमुख , 

दिनांक ११/ १/ २०१६ ते १४/१/ २०१६ या कालावधीची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 

रजा रजेच्या मागे दिनांक ९ /१/ २०१६ व १० /१/ २०१६ रोजी अनुक्रमे दुसरा 
शनिवार व रविवार आणि रजेच्या पुढे दिनांक १५/ १/ २०१६ रोजी मकरसंक्रांत 
निमित्त असलेल्या सुट्यांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना 

दिनांक ८ / १/ २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 

१६/१/ २०१६ रोजीचे तसेच त्यांना दिनांक ८ /१/ २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 

वेळेनंतर पासून ते दिनांक १६/ १/२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या 
पहा :- १. श्रीमती स्वा .दि अवसेकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . 

कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देणयात येत आहे . 
स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . २२०/ २०१६, दिनांक १४ डिसेंबर , 
२०१६ अन्वये सादर केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 

श्री . ए. आर . सोनी , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 

पदावर नेमण्यात येईल. 
आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 

__ श्री . ए. आर. सोनी, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती २रे 
करितात - 

सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
___ क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ४६५ / २०१६.- श्रीमती स्वा .दि . अवसेकर , ४ थे सह 

तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग उस्मानाबाद यांची 
दिनांक १५ व १६ जानेवारी , २०१६ या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा 

श्री . ए. आर . सोनी , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम - ५० नुसार मंजूर 

कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ / ७/ २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
करण्यांत येवून , सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 

राहील . 
येते . 

लातूर , ८ जानेवारी , २०१६ . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती स्वा .दि . अवसेकर , ४ थे सह दिवाणी 

व्ही . डी . डोंगरे , 
न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग उस्मानाबाद म्हणून काम 
पहातील . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 
जर श्रीमती स्वा .दि .अवसेकर , ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग 
उस्मानाबाद म्हणुन कार्यरत राहिल्या असत्या . 
( दोन ) 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
श्रीमती स्वा .दि . अवसेकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व पहा :- १ . जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , 
न्यायदंडाधिकारी प्र. वर्ग उस्मानाबाद यांच्या सदरील रजेच्या कालावधीत 

दिनांक २१/ ७/ २०१५. 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . ना . चं. बोरफळकर , ५वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, उस्मानाबाद यांच्याकडे 

२ . श्री . एस. एस. गोरवाडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
ठेवण्यात येतो . 

निलंगा यांची दिनांक ११/१/२०१६ ते १४/ १/ २०१६ पर्यंतची ( ०४ ) 
उस्मानाबाद :- १४ जानेवारी , २०१६ . 

दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
आर . आर. देशमुख , ३ . अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 

अनुज्ञेयतेबाबतचा विनंती अर्ज . 


पहाताल . 


२७ 


२०२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
आदेश 

__ श्रीमती एस . एम .कनकदंडे, ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 

पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
क्र . काव्यवि/( प्रशा)/१६६/ २०१६.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 

__ _ श्रीमती एस .एम. कनकदंडे, ह्या रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
श्री . एस . एस . गोरवाडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 

४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , निलंगा यांची दिनांक ११/ १/ २०१६ ते 

लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली 
१४/ १/ २०१६ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक होती . 
९ / १/ २०१६ व १० / १/ २०१६ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार आणि 
रजेच्या पुढे दिनांक १५/ १/ २०१६ रोजी मकरसंक्रांत निमित्त असलेल्या 

श्रीमती एस .एम .कनकदंडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
सुट्यांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ८ / १/ २०१६ 

न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ७/ २०१५ च्या संदर्भीय 
रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १६/ १/ २०१६ रोजीचेकार्यालयीन 

आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 
वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 

लातूर , १२ जानेवारी , २०१६ . 
आहे . 

व्ही . डी . डोंगरे , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर. 
श्री . एस.एस . गोरवाडे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


२९ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


श्री . एस . एस . गोरवाडे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


वाचा १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वनविभाग , शासन निर्णय क्रमांक 
प्राफेब २०१५/ प्र.क्र . २९ / म१० 


दिनांक ३१ डिसेंफ्रार २०१५ 


२) उपविभागीय अधिकारी औरंगाबाद यांचा अहवाल दिनाक ४/ २/ २०१६ 


श्री . एस. एस . गोरवाडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ / ७/ २०१५ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


३) तहसिलदार औरंगाबाद यांचे पत्र जा . क्र . २०१६/ आस्था/ कावी दिनांक 
३/ २/ २०१६ 


लातूर , ११ जानेवारी , २०१६ . 


अधिसुचना 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


महाराष्ट्र जमीन महसुल संहिता १९६६ 


जा . क्र . २०१६/मशाकार/ जमाबंदी/ सीआर०५ : - महाराष्ट्र जमीन महसल 
संहिता १९६६ चे कलम ४( २ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जी अधिसूचना काढण्याचे प्रस्तावित 
केले आहे . त्या अधिसुचनेचा मसुदा पुढीलप्रमाणे सर्व जनतेच्या माहितीसाठी 
याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र जमीन महसुल संहिता १९६६ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , 
दिनांक २१/ ७/ २०१५ . 

२) श्रीमती एस .एम .कनकदंडे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , लातूर यांची दिनांक ४/१/ २०१६ ते १०/ १/ २०१६ पर्यंतची ( ०७) दिवसाची 
परावर्तीत रजा वैद्यकीय कारणांवरुन मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र व तंदरुस्तीचे 
प्रमाणपत्र . 

४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेचा 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ १७४/ २०१५. : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्रीमती एस. एम . कनकदंडे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांच्या दिनांक ४/ १/ २०१६ ते 
१० /०१/ २०१६ पर्यंतची ( ०७) दिवसाच्या वैद्यकीय कारणांवरुन उपभोगलेल्या 
परावर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . 


. 


जा .क्र .२०१६/ मशाकार/ जमाबंदी / सीआर ०५ : - महाराष्ट्र जमीन 
महसुल संहिता १९६६ कलम ४ ( २) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि 
त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणा- या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून 
आणि आतापर्यत औरंगाबाद जिल्हयातील औरंगाबाद तालुक्यातील महसुल 
मंडळाच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या रचनेत बदल करून शासन निर्णय 
क्र . आईएन / २००८/ ५४२ /प्र. क्र.८०/ ०८ /म१० दिनांक ३१ ऑगस्ट २००९ चे 
अनुषंगाने महसुल मंडळाची पुनर्रचना करण्यासाठी पुढील मंडळाच्या व 
सजांच्या संदर्भातील पुर्वीच्या सर्व अधिसुचना अधिक्रमित करन मी जिल्हाधिकारी 
औरंगाबाद , औरंगाबाद तालुक्यातील अंतर्गत मंडळाची पुनर्रचना खालीलप्रमाणे 
करण्याचे याव्दारे योजित आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६, शके १९३७ 


२०३ 


अधिसुचना प्रारुप 

अनुसुची - अ 
तहसिल कार्यालय औरंगाबाद यांचे कार्यकक्षेतील येणारी मंडळे व त्या अंतर्गत सजांचा तपशिल 


अ . क्र . सध्या अस्तित्वात असलेले महसुल मंडळ 


अंतर्गत सजे 


सजा अंतर्गत गांव 


१ 


चित्तेपिंपळगांव 


चित्तेपिंपळगांव 


चित्तेपिंपळगांव 
चित्तेगांव 
एकोड 
पाचोड 


पिंपरी खु . 


पिंपरी खु 
सांजखेडा 
उचलती 
मलकापुर 
जाकमाथा 
इब्राहिमपुर 
हसनापुर 


पिंपरी बु . 


पिंपरी बु. 
टाकळी 
डायगव्हाण 
हसनपुर 
अंबिकापुर 


आडगांव खु . 


आडगांव खु . 
घारेगांव 
एकतुनी 
धारेगांव पिंपरी 
दरकवाडी 
एकलहरा 
महंमदपुर 


पांढरी पिंपळगांव 


पांढरी पिंपळगांव 
लायगांव 
काद्राबाद 


खोडेगोव 


खोडेगांव 
बेंबळयाचीवाडी 
गाडीवाट 
सहस्त्रमुळी 


कचनेर 


कचनेर 
जोडवाडी 
कचनेर तांडा 
घारदोन 
घारदोन तांडा 


२०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६ , शके १९३७ 
सध्या अस्तित्वात अंतर्गत सजे सजा अंतर्गत गांव अ . क्र . सध्या अस्तित्वात अंतर्गत सजे 
असलेले महसुल 

असलेले महसुल 
मंडळ 

मंडळ 


भाग १ - पुरवणी 
सजा अंतर्गत गांव 


अ . क्र . 


करमाड 


करमाड 


सेलुद 


सेलुद 


करमाड 
लाडगांव 
सटाणा 


चारठा 
हातमाळी 
रुस्तमपुर 
आलमपुर 
मुर्शदपुर 


शेकटा 


शेकटा 
वाहेगांव देमणी 
करंजगांव 


४ 


चिकलठाणा 


चिकलठाणा 


मंगरुळ 


मंगरुळ 
जडगांव 
हिवरा 
टोनगांव 


चिकलठाणा 
सुंदरवाडी 
मुर्तजापुर 


झाल्टा 


गोलटगांव 


गोलटगांव 


झाल्टा 
निपाणी 
टाकळी वैदय 
टाकळी शिंपी 


कुंभेफळ 


कुंभेफळ 
शेंद्रा जहागिर 
शेंद्राबन 


भालगांव 


कोळघर 


भालगांव 
आपतगांव 
गारखेडा 
विठठलपुर 


कोळघर 
कवडगांव जालना 
कवडगांव अंबड 
का - होळ 
हुसेनपुर 


आडगांव बु . 


आडगांव बु . 
चिंचोली 
परदरी 
परदरी तांडा 
तोलानाईक तांडा 


लाडसांवगी 


लाडसांवगी 


लाडसांवगी 
भोगलवाडी 
सुलतानपुर 


गाढेजळगांव 


५ 


चौका 


चौका 


गाढेजळगांव 
शेवगा 
कोनेवाडी 
हसनाबादवाडी 


चौका 
सावंगी 
तुळजापुर 
आश्रफपुर 


दुधड 


दुधड 


साताळा 


भांबर्डी 
बनगांव 
गेवराई कुबेर 


साताळा 
मोरहिरा 
खामखेडा 
धोंडखेडा 
लिंगदरी 
कनकोरा 
सारोळा 


पिंपळखुटा 


पिंपळखुटा 
सय्यदपुर 
औरंगपुर 
दरेगांव 


आडगांव सरक 


जळगांव फेरण 


जळगांव फेरण 
कांचणापुर 
ढवळापुरी 
बेंदेवाडी 


आडगांव सरक 
आडगांव माहोली 
डोनवाडा 
बोरवाडी 
बोरवाडी तांडा . 


२०५ 


औरंगाबाद विभाग 
अ . क्र . सध्या अस्तित्वात 

असलेले महसुल 
मंडळ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६ , शके १९३७ 
अंतर्गत सजे सजा अंतर्गत गांव 

अ . क्र . सध्या अस्तित्वात अंतर्गत सजे 

असलेले महसुल 


सजा अंतर्गत गांव 


मंडळ 


जटवाडा 


जटवाडा 
जोगवाडा 
धोपटेश्वर 


ओव्हर 


ओव्हर 
नायगांव 
भिकापुर 
इस्लामपुरवाडी 


अंजनडोह 


अंजनडोह 
लामकाना 


नायगव्हाण 


वरूडकाझी 


वरूडकाझी 


वरूडकाझी 
गंगापुर 
जहागिर 
कच्चीघाटी 
हिरापुर 
फत्तेपुर 
सुलतानपूर 


वरझडी 


वरझडी 
वडखा 
जयपूर 
पिरवाडी 


महालपिंप्री 


महालपिंप्री 
रामपुर 
मुर्शदकुली 
नारेगांव 
ब्रिजवाडी 
जावतपुर 
मल्हारपुर 
मसनतपुर 


मांडकी 


मांडकी 
पिसादेवी 
पोखरी 
गोपाळपुर 
सहजपुर 
अंतापुर 
दौलतपुर 


पळशी 


पळशी 
बकापुर 
कान्हापूर 
कृष्णापुरवाडी 


भाग १ - पुरवणी 


२०६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६ , शके १९३७ 

अनुसुची - ब 
नवनिर्मित अपर तहसिल कार्यालय औरंगाबाद यांचे कार्यकक्षेतील येणारी मंडळे व त्या अंतर्गत 

सजांचा तपशिल 
अ . क्र . नव्याने प्रस्तावित नव्याने प्रस्तावित महसुल मंडळ अंतर्गत सजा अंतर्गत गांव 
महसुल मंडळ 

मंडळ अंतर्गत येणारे सजे 
औरंगाबाद औरंगाबाद 

औरंगाबाद 
मुंकुदवाडी 
जसवंतपुरा 
हत्तेसिंगपुरा 
हिमायतनगर 
कुतुबपुरा 


हर्सल 


हर्सल 
जाधववाडी 
नानकवाडी 


उस्मानपुरा 


उस्मानपुरा 


उस्मानपुरा 
गारखेडा 
इटखेडा 
मुस्तफाबाद 
शहानुरवाडी 
केसरसिंगपुरा 


सातारा 


सातारा 


देवळाई 


देवळाई 
सिंदोंन 
भिंदोंन 
शिवगडतांडा 


गांधेली 


गांधेली 
बाळापुर 
बागतलाव 


३ 


भावसिंगपुरा 


भावसिंगपुरा 


भावसिंगपुरा 
जयसिंगपुरा 
पहाडसिंगपुरा 
आसेफबाग 
बनेवाडी 
पदमपुरा 


मिटमिटा 


मिटमिटा 
पडेगांव 
रावरसपुरा 


२०७ 


औरंगाबाद विभाग 
अ. क्र . नव्याने प्रस्तावित 

महसुल मंडळ 
४ कांचनवाडी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६ , शके १९३७ 
नव्याने प्रस्तावित महसुल मंडळ अंतर्गत सजा अंतर्गत गांव 

मंडळ अंतर्गत येणारे सजे 
कांचनवाडीकांचनवाडी 

नक्षत्रवाडी 
गोलवाडी 
तीसगांव 


पंढरपुर 


पंढरपुर 
वळदगांव 
गंगापुर नेहरी 
पाटोदा 
वडगांव कोल्हाटी 


गेवराई 


गेवराई 
गेवराई तांडा 
गिरनेरा 
गिरनेरा तांडा 
वडगव्हाण खु . 


शरणापुर 


शरणापुर 
धरमपुर 
करोडी 
शेखापुर 
रामपुरी 
सहजापुर 


माळीवाडा 


माळीवाडा 
केसापुरी 
केसापुरी तांडा 
वंजारवाडी 
दौलताबाद 
अब्दीमंडी 
शिरसमाळ 


उपरोक्त अनुसुचीप्रमाणे महसुल मंडळाची पुनर्रचना करतांना लोकसंख्या , 
भौगोलीक क्षेत्र नागरी / ग्रामीण क्षेत्र, वसुलीचे स्त्रोत,प्रत्येक महसुल मंडळात 


वाजवीपेक्षा कमी जास्त सजे राहणार नाहीत . तसेच महसुल मंडळ निर्मिती 
करतांना अतिदुर्गम व नागरी भागाचा यथायोग्य विचार करण्यात आलेला 
आहे . 


औरंगाबाद , ५ फेब्रुवारी , २०१६ . 


डॉ . निधि पांडेय , 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद 


२०८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६, शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 

अधिसुचनेचा मसदा 
जिल्हाधिकारी याजंकडून 

क्र . २०१६/ मशाका - २/ जमाबंदी / कावी ५४.- शासकीय अधिसुचना 

महसुल व वनविभाग क्रटीएलसी१०७६/ ६३९२३ / दिनांक १ जुलै १९७६ 
अधिसुचना . 

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र 

अधिनियम क्रमांक ४१ ) च्या कलम ४ पोटकलम ( १ ) च्या पंरतका अन्वये 
क्र .२०१६ / मशाका- २/ जमाबंदी / कावी ५४. - शासकीय अधिसूचना 

राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या 
महसुल व वनविभाग क्रटीएलसी१०७६/ ६३९२३/ दिनांक १ जुलै १९७६ 

आहेत . त्यांचा वापर करून मी , डॉ .निधि पांडेय , जिल्हाधिकारी औरंगाबाद 
महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र 

याव्दारे दिनांक ९/ २/ २०१६ पासुन औरंगाबाद जिल्हयाच्या औरंगाबाद 
अधिनियम क्रमांक ४१ ) च्या कलम ४ पोटकलम ( १ ) च्या परंतुका खाली, 

तालुक्यातील मौजे रहाळपटी अंतर्गत बनवाडी तांडा या नावाने ओळखण्यात 
राज्य शासनास असलेले अधिकार मला प्रत्यायोजीत करण्यात आलेले 

येणा- या गांवात स्पांतरीत करीत आहे . 
आहे. त्यांचा वापर करून मी , डॉ .निधि पांडेय , जिल्हाधिकारी औरंगाबाद , 

अनुसुची 
जी अधिसुचना काढण्याचे योजिले आहे . त्या अधिसुचनेचा पुढील मसुदा 

भुमापन क्रमांक 
उक्त कलम ४ पोटकलम ( ४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे जिचा 

२४ , २५, ४२, ४३ ,४४ ,४५ ,४६ , ४७, ४८ ,४९ , ५०, ५१ ,५२ ,५३ ,५४, ५५, ५६, ५७, ५८ , 
परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तीच्या माहीतीसाठी याव्दारे 

५९ , ६० , ६१ , ६२ , ६३ , ६४ , ६५ , ६६ , ६७ , ६८ , ६९ , 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे . आणि याव्दारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे 

७० , ७१ ,७२ , ७३, ७४ ,७५ , ७६ , ७७ ,७८ , ७९ 
की , मी उक्त मसुदा दिनांक ८ /३/ २०१६ नंतर विचारात घेईल . 

उक्त मसुदयाविषयी कोणत्याही व्यक्तीकडुन ज्या कोणास हरकती व सदरील महसुल गावातील भूमापन क्रमांक व एकुण गटाची संख्या 
सुचना माइयाकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या मी विचारात घेईल . ( ४० ) या गट नंबरचा समावेश आहे 

स्थळ: औरंगाबाद 
डॉ . निधि पांडेय , 

दिनांक ९/ २/२०१६ 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद , 

डॉ . निधि पांडेय , 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद , 


३१ 


० . ४० 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६, शके १९३७ 

२०९ 

परंतू आनखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
उपविभागीय अधिकारी याजकडून 

बुध्दीपूरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 

क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 
अधिसूचना 

उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी 

उपविभागीय अधिकारी कंधार जिल्हा नांदेड यास पदनिर्देशित करतो . 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट कलम ( ५) अनुसार , 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

जिल्हाधिकारी भूसंपादन , पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
क्र . २०१५/ उविअ/ भुसं /सिआर/ ०५ ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा जिचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंडा ( इ ) 

च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे 
च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात 

काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण-११ / करण्यात येत आहे . 
२०१४/ प्र. क्र . ७७/ अ-२ दिनांक १९-०१ -२०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश उक्त __ _ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( छ) अन्वये , 
अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या । जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कंधार 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० जिल्हा नांदेड यास पदनिर्देशित करतो . 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमिसंपान करण्याच्या संबंधात , 

अनुसूचि एक 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल . 

जमीनीचे वर्णन 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 

गाव : येलदरीतांडा ता . लोहा, जि .नांदेड 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूचित एक अ . क्र . भुमापन किंवा अंदाजीत क्षेत्र 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 

गट क्रमांक ( हे . आर . मध्ये ) 
उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 

६२/ १ 
यापुढे जिचानिर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे ) 

६२/ १ 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 

६२/ १ 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि दोन मध्ये 

६२/ १ 
दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम 

६२/ १ 
( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की , उक्त जमीनीची 

६२ / १ 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

६२/ २ 
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 

६२/ २ 

१ .०० 
व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या 

६२/ २ 
अनुसूचि तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या 

६२ / २ 
अनुसुचिमध्ये कारणे नमुद करावीत ) 

६२/ २ 
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत 

६२/ २ 
जोडलेल्या अनुसूचि चार मध्ये दिलेला आहे , 

६२/ ३ 

६२ / ३ 
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 

६५/ ४ 

१ .०० 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , 

२ .०० 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्त करणे 
आवश्यक असेल तर , या अनुसूचिमध्ये तपशिल नमुद करावा ) 

० . १२ 
त्या अर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त 

१ .०० 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 

० . ४० 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 

० . ४० 
चार खाली कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमीनीचा 

एकुण ७ . ५८ 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

उपविभागीय अधिकारी कंधार 
परंतू , उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 

अनुसूची दोन 
केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


६१ 


३२ 


२१० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६, शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
प्रकल्पाचे नांव : भुसंपादन प्रस्ताव येलदरी साठवण तलावासाठी मौ .येलदरीतांडा 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
ता . लोहा जि .नांदेड 

व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : भुसंपादन प्रस्ताव येलदरी साठवण तलावासाठी 

अनुसूचि तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या 
मौ .येलदरीतांडा ता . लोहा जि . नांदेड 

अनुसुचिमध्ये कारणे नमुद करावीत ) 
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनाखालील क्षेत्र वाढेल व नविन भुसंपादन 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत 
कायद्यानुसार होणाऱ्या लाभाचा फायदा मिळेल . 

जोडलेल्या अनुसूचि चार मध्ये दिलेला आहे , 
अनुसूची तीन 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन 
बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन होत नाही . 

व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , 

यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे 
अनुसूची चार 

आवश्यक असेल तर , या अनुसूचिमध्ये तपशिल नमुद करावा ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणेतून सूट देण्यात आलेली आहे . 

त्या अर्थी आता, असे घोषित करण्यात येते की , उक्त 
अनुसूची पाच 

अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 

अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार खाली कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमीनीचा 

अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 
उपविभागीय अधिकारी कंधार 

कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतू , उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 

केल्यावर, जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून 
उपविभागीय अधिकारी याजकडून 

अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 
अधिसूचना 

परंतू आनखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपूरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा 

क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 

उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 

उपविभागीय अधिकारी कंधार जिल्हा नांदेड यास पदनिर्देशित करतो . 
__ अधिनियम , २०१३ 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट कलम ( ५ ) अनुसार , 
क्र .२०१५/ उविअ/ भुसं /सिआर/०६ ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन 

जिल्हाधिकारी भूसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंडा ( इ ) 

जिचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात 

च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे 
आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण- ११ / 

काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
२०१४/ प्र. क्र .७७/ अ - २ दिनांक १९ -०१- २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त 

करण्यात येत आहे . 
अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये, 
की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या 

समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 

जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कंधार 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमिसंपान करण्याच्या संबंधात , 

जिल्हा नांदेड यास पदनिर्देशित करतो. 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल . 

अनुसूचि एक 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 

जमीनीचे वर्णन 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूचित एक गाव : कदमाचीवाडी ता . लोहा , जि . नांदेड 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 

अ . क्र . 

भुमापन किंवा अंदाजीत क्षेत्र 
उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 

गट क्रमांक ( हे . आर. मध्ये ) 
यापुढे जिचानिर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे ) 

१७४ 

० .२० 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 

१७४ 

० . २० 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि दोन मध्ये 

१७४ 

० . २० 
दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम 

१७४ 

० . २० 
( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की , उक्त 

१७८ 

० . ४० 
जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता 

१७८ 

० . ४० 
आहे . 

१८२ 

० . १० 


४039 


औरंगाबाद विभाग 


२११ 


० 


० 


२२१ 


१८५ 


० 


० 


० 


० 


० 


० . १० 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६ , शके १९३७ 
१८३ ० . २५ 

२१३ 

० . १० 
१८३ ० .२५ 

२१९ 

० . ०९ 
१८४ ० . १५ 

२२० 

० . २० 
१८४ 

२२० 

० . २० 
१८४ 

० . ३० 
२२२ 

० .३० 
१९० 

२२४ 

० .३० 
१९० 

२२५ 

० .३० 
१९० 

२२७ 

० .३० 
१९० 

२२८ 

० .१० 
१९१ 

२२९ 
१९१ 

२२९ 

० . १० 
१९१ 

२३० 

० . १० 
१९१ 

२३२ 

२ . ५० 
१९२ 

४९४ 

२ . ०० 
३९६ 

२ . ०० 
१९३ 
१९४ 

० . २० 
१९४ 

३३३ 

० . १० 
१९५ 

३३५ 

० . ०५ 

० .०६ 
१९५ 
१९५ 

एकूण २५ .०४ 


० 


० 


० 


० 


१९२ 


० 


० 


११ 


० .०५ 


० 


१४ 


० 


० 


१९५ 


० 


० 


० . १० 


० 


० 


१९५ 
१९५ 


० 


० 


० 


१९५ 
१९६ 
१९६ 
१९६ 


० 


० 


१९६ 


० 


१९६ 


० 


१९६ 


० 


१९६ 


० 


उपविभागीय अधिकारी कंधार 
अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : भुसंपादन प्रस्ताव येलदरी साठवण तलावासाठी मौ. कदमाचीवाडी 
ता . लोहा जि .नांदेड 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : भुसंपादन प्रस्ताव येलदरी साठवण तलावासाठी 
मौ . कदमाचीवाडी ता . लोहा जि . नांदेड 
समाजाला मिळणारे लाभः सिंचनाखालील क्षेत्र वाढेल व नविन भुसंपादन 
कायद्यानुसार होणाऱ्या लाभाचा फायदा मिळेल . 
अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन होत नाही . 
अनुसूची चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणेतून सूट देण्यात आलेली आहे. 
अनुसूची पाच 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 


० 


० 


० 


० 


१९६ 
१९७ 
१९८ 
१९८ 
२०० 
२०१ 
२०२ 
२०३ 
२०४ 


० 


० 


० 


० 


० 


२०७ 


० 


उपविभागीय अधिकारी कंधार 


० 


२०८ 
२०९ 


० 


२०९ 


० 


० 


० 


२१० 
२११ 
२११ 
२१२ 


० 


० 


३३ 


३ .०० 


२१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६, शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 

परंतू आनखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
उपविभागीय अधिकारी याजकडून 

बुध्दीपूरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 

क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 
अधिसूचना 

उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 

उपविभागीय अधिकारी कंधार जिल्हा नांदेड यास पदनिर्देशित करतो . 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट कलम ( ५ ) अनुसार , 

जिल्हाधिकारी भूसंपादन , पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
अधिनियम , २०१३ 

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे 
क्र .२०१४/ उविअ/ भूसं /सिआर-०८ ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन 

जिचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंडा ( इ ) 

काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात 

करण्यात येत आहे . 
आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण-११ / 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( छ) अन्वये, 
२०१४/ प्र.क्र .७७/ अ -२ दिनांक १९ -०१- २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश उक्त 

समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 

जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कंधार 
की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या 

जिल्हा नांदेड यास पदनिर्देशित करतो. 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 

अनुसूचि एक 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमिसंपान करण्याच्या संबंधात , 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 

जमीनीचे वर्णन 
समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल . 

गाव : चोंडी ता . लोहा , जि . नांदेड 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अ . क्र . 

भुमापन किंवा अंदाजीत क्षेत्र 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूचित एक 

गट क्रमांक ( हे. आर . मध्ये ) 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 

६६ / अ 
उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 

६६ / २ 

२ .०० 
यापुढे जिचानिर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे ) 

६८ / अ १ .५३ 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 

७० / १ 

० . ३० 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि दोन मध्ये 

७० / २ 

० . ३० 
दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम 
( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की , उक्त जमीनीची 

एकुण १० . ५३ 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 

उपविभागीय अधिकारी कंधार 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या 

अनुसूची दोन 
अनुसूचि तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण 
अनुसुचिमध्ये कारणे नमुद करावीत ) 
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत 

प्रकल्पाचेनांव : भुसंपादन प्रस्ताव दगडसांगवी साठवण तलावासाठी मौ. चोंडी 
जोडलेल्या अनुसूचि चार मध्ये दिलेला आहे , 

ता . लोहा जि . नांदेड 
___ आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन प्रकल्प कार्याचे वर्णन : भुसंपादन प्रस्ताव दगडसांगवी साठवण तलावासाठी 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , मौ . चोंडी ता . लोहा जि . नांदेड 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्त करणे समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनाखालील क्षेत्र वाढेल व नविन भुसंपादन 
आवश्यक असेल तर , या अनुसूचिमध्ये तपशिल नमुद करावा ) 

कायद्यानुसार होणाऱ्या लाभाचा फायदा मिळेल . 
त्या अर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त 

अनुसूची तीन 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 

बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन होत नाही . 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार खाली कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमीनीचा 

अनुसूची चार 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाहीकिंवा उक्त जमीनीवर सामाजिक प्रभाव निर्धारणेतून सूट देण्यात आलेली आहे . 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

अनुसूची पाच 
परंतू, उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 

प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. 
केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून 

उपविभागीय अधिकारी कंधार 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 


mccww. 


100 


३. ४० 


३४ 


o 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६ , शके १९३७ 

२१३ 
परंतू आनखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 

बुध्दीपूरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
उपविभागीय अधिकारी याजकडून 

क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 
अधिसूचना 

उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 

उपविभागीय अधिकारी कंधार जिल्हा नांदेड यास पदनिर्देशित करतो . 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट कलम ( ५ ) अनुसार , 
अधिनियम , २०१३ 

जिल्हाधिकारी भूसंपादन , पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
क्र . २०१४/ उविअ/ भुसं /सिआर/१० ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन 

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ (यात यापुढे 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

जिचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंडा (इ ) 

च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे 
च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात 

काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
आलेली शासकीय अधिसुचना, महसूल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण- ११ / 

करण्यात येत आहे . 
२०१४ /प्र. क्र .७७ / अ-२ दिनांक १९- ०१- २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( छ) अन्वये , 
अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या । जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कंधार 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० जिल्हा नांदेड यास पदनिर्देशित करतो . 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमिसंपान करण्याच्या संबंधात , 

अनुसूचि एक 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 

जमीनीचे वर्णन 
समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल . 

गाव : पळसवाडी , ता .कंधार , जि . नांदेड 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 

अ . क्र . 

भुमापन किंवा अंदाजीत क्षेत्र 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूचित एक 

गट क्रमांक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 

( हे. आर .मध्ये ) 
उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 

२४७ 

३.०० 
यापुढेजिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे ) 

२४८ 

९ . ०० 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 

२४९ 

४ .९० 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि दोन मध्ये 

४ .०० 
दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम 

५ .०० 
( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की , उक्त जमीनीची 

एकूण २५ .९० 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

उपविभागीय अधिकारी कंधार 
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 

अनुसूची दोन 
व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण 
अनुसुचिमध्ये कारणे नमुद करावीत ) 

प्रकल्पाचे नांव : भुसंपादन प्रस्ताव पळसवाडी साठवण तलावासाठी मौ .पळसवाडी 
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत 

ता .कंधार जि . नांदेड 
जोडलेल्या अनुसूचि चार मध्ये दिलेला आहे , 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : भुसंपादन प्रस्ताव पळसवाडी साठवण तलावासाठी 
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन 

मौ . पळसवाडी ता .कंधार जि . नांदेड 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , समाजाला मिळणारे लाभः सिंचनाखालील क्षेत्र वाढेल व नविन भुसंपादन 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्त करणे कायद्यानुसार होणाऱ्या लाभाचा फायदा मिळेल . 
आवश्यक असेल तर , या अनुसूचिमध्ये तपशिल नमुद करावा ) 

अनुसूची तीन 
त्या अर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही . 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 

अनुसूची चार 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 

सामाजिक प्रभावनिर्धारणेतून सूट देण्यात आलेली आहे . 
चार खाली कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमीनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 

अनुसूची पाच 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 
परंतु , उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 

उपविभागीय अधिकारी कंधार 
केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 


0 


२५० 
२५६ 


3 


२१४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६, शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
३५ 

अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 
उपविभागीय अधिकारी याजकडून 

परंतू आनखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 

बुध्दीपूरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
अधिसूचना 

क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 

उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 

उपविभागीय अधिकारी कंधार जिल्हा नांदेड यास पदनिर्देशित करतो . 
अधिनियम , २०१३ 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट कलम ( ५) अनुसार , 
क्र . २०१५/ उविअ / भुसं/सिआर/ ०२ ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन जिल्हाधिकारी भूसंपादन , पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंडा ( इ ) 

जिचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे 
आलेली शासकीय अधिसुचना, महसूल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण- ११/ काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
२०१४/ प्र.क्र . ७७ / अ-२ दिनांक १९-०१ -२०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश उक्त करण्यात येत आहे. 
अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( छ) अन्वये , 
की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कंधार 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमिसंपान करण्याच्या संबंधात , जिल्हा नांदेड यास पदनिर्देशित करतो . 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 

अनुसूचि एक 
समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल . 

जमीनीचे वर्णन 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, 

गाव : वागदरवाडी, ता . लोहा जि . नांदेड . 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूचित एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 

अ . क्र . 

भुमापन किंवा अंदाजीत क्षेत्र 
उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 

गट क्रमांक ( हे . आर .मध्ये ) 
यापुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे ) 

१९९ 

१.०० 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 

१ .०० 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि दोन मध्ये 

१ .०१ 
दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम 
( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की , उक्त जमीनीची 

१९९ 

० .८० 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

१९९ 
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 

१९९ 

१.२० 
व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या 

१९९ 

० .८० 
अनुसूचि तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या 

० . २० 

१ . ४० 
अनुसुचिमध्ये कारणे नमुद करावीत ) 
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत 

१७.०० 
जोडलेल्या अनुसूचि चार मध्ये दिलेला आहे , 

१ .०० 
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन 

१ .०० 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , 

२०२ 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्त करणे 

० . २८ 
आवश्यक असेल तर , या अनुसूचिमध्ये तपशिल नमुद करावा ) 
त्या अर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त 

१९८ 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 

२१७ 

० . २० 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 

२१७ 

० . ३० 
चार खाली कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमीनीचा 

२१७ 

० . ३० 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 

एकूण ३३ . २३ 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 
परंतू , उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 

उपविभागीय अधिकारी कंधार 
केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून 


. 


१९९ 


C 


१९९ 


२ .०४ 


& 


० .८० 


:०G 


१. ०० 


१ .०० 


२०५ 


० 


.190 


Poc 


० . २० 


४०२ 


० 


० 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६, शके १९३७ 

२१५ 
अनुसूची दोन 

यापुढे जिचानिर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण 

प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन 
प्रकल्पाचे नांव : भुसंपादन प्रस्ताव वागदरवाडी साठवण तलावासाठी 

असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
मौ .वागदरवाडी ता . लोहा जि .नांदेड 

भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : भुसंपादन प्रस्ताव वागदरवाडी साठवण तलावासाठी 

सोबत जोडलेल्या अनुसुचि दोन मध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त 
मौ .वागदरवाडी ता . लोहा जि . नांदेड 

अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे 
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनाखालील क्षेत्र वाढेल व नविन भुसंपादन 

असे अधिसुचित करण्यात येते की , उक्त जमीनीची उक्त सार्वजनिक 
कायद्यानुसार होणाऱ्या लाभाचा फायदा मिळेल . 

प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 
अनुसूची तीन 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही . 

व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची चार 

अनुसूचि तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या 
सामाजिक प्रभावनिर्धारणेतून सूट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसुचिमध्ये कारणे नमुद करावीत ) 
अनुसूची पाच 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. 

जोडलेल्या अनुसूचि चार मध्ये दिलेला आहे , 


उपविभागीय अधिकारी कंधार 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशिल , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्त 
करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचिमध्ये तपशिल नमुद करावा ) 


३६ 


उपविभागीय अधिकारी याजकडून 


अधिसूचना 


त्या अर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, 
ही अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण चार खाली कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त 
जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा 
उक्त जमीनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 


भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 


अधिनियम , २०१३ 


परंतू , उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 


परंतू आनखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपूरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


क्र .२०१५/ उविअ/ भुसं /सिआर/ ०३ ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम 
३ च्या खंडा ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल व वनविभाग 
क्रमांक संकिर्ण- ११/ २०१४ / प्र.क्र . ७७/ अ - २ दिनांक १९ - ०१ - २०१५ ( यात 
यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ 
च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता 
भूमिसंपान करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल . 


उक्त अधिनियमा खालील जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार 
पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कंधार जिल्हा नांदेड यास 
पदनिर्देशित करतो . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट कलम (५) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूसंपादन , पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन 
असलेल्या, नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचित एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात 


२१६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( छ ) 

प्रकल्पाचे नांव : भुसंपादन प्रस्ताव डेरला उपसिचंन योजना मौ . डेरला 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 

ता . लोहा , जि .नांदेड . 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : भुसंपादन प्रस्ताव डेरला उपसिचंन योजना मौ . डेरला 
कंधार जिल्हा नांदेड यास पदनिर्देशित करतो . 

ता . लोहा , जि . नांदेड . 
अनुसूचि एक 

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनाखालील क्षेत्र वाढेल व नविन भुसंपादन 
जमीनीचे वर्णन 

कायद्यानुसार होणाऱ्या लाभाचा फायदा मिळेल . 
गाव : डेरला , ता . लोहा , जि . नांदेड 

अनुसूची तीन 

बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन होत नाही . 
अ . क्र . 

अंदाजीत क्षेत्र 
भुमापन किंवा 
गट क्रमांक ( हे . आर .मध्ये ) 

अनुसूची चार 
० .०९ 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणेतून सूट देण्यात आलेली आहे . 
एकुण 

अनुसूची पाच 

प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 
उपविभागीय अधिकारी कंधार 


१०९ 


० . ०९ 


उपविभागीय अधिकारी कंधार 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ५] 


गुरूवार , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गून ६ , शके १९३७ 


[किंमत २. ०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषदा,/ नगरपालिका व पंचायत समित्या , ग्रामपंयायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 


टीप :- प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


अध्यक्षा, नगर परिषद , यांजकडून 


रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर 
रचना अधिनियम १९६६ चे कलम -३७ नुसार किरकोळ फेरबदल करण्याचा 
निर्णय घेतला आहे . 


अधिसूचना 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम- ३७) 


त्या अर्थी आता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 
१९६६ चे कलम- ३७ अन्वये ही नगर परिषद उक्त किरकोळ फेरबदलासंबंधी 
शासन राजपत्रात ही अधिसूचना प्रसिध्द केल्यापासून एक महिन्याच्या 
( ३० दिवस ) आत कोणत्याही व्यक्तीकडून आक्षेप व सूचना मागवित 
आहे . मुदतीत प्राप्त सूचना/ हरकती चा विचार या मुखेड नगर परिषदेकडून 
प्रस्ताव शासनाकडेमंजुरीसाठी पाठविणेपूर्वी करण्यात येईल . 


जा .क्रं . : न . प ./मुखेड/ २०८ / १६ दिनांक : १२/ ०२/ २०१६ 


ज्या अर्थी महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रं . 
टिपीएस-३२०३ /१३५/ सीआर- २२( बी )/ २००३/ युडी- ३०, दि . २२ जुन २००५ 
अन्वये मंजुर केलेल्या मुखेड शहराच्या मंजुर विकास योजना ( सुधारित ) 
मध्ये आरक्षण क्रं . १० “टेलिफोन ऑफिस " व आ . क - ११- “पोस्ट 
ऑफिस " अनुक्रमे ० . ६० हे व ० .४० हे क्षेत्रासाठी मौ . मुखेड स . नं . ३६ 
( पैकी ) मध्ये राखीव ठेवण्यात आलेली आहे . 


उक्त किरकोळ फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ मुखेड नगर परिषदेच्या कार्यालयात ठेवण्यात आला आहे . 


स्थळ: मुखेड 
दिनांक : १२ .०२ .२०१६ 


सुधारित विकास योजना मुखेड मंजुरीनंतर १० वर्षात संबंधित 
समुचित प्राधिकरणांची आरक्षीत जागा संपादित न केल्यामुळे जमीन मालकाचे 
विनंतीनुसार मुखेड नगर परिषदेचे सर्वसाधारण सभा ठराव क्रं . १८ , दि . 
१३ .०१ .२०१६ अनुसार मुखेड शहराच्या सुधारित मंजुर विकास योजनेततील 
आ .क्रं . १० व ११ अनुक्र मे “टेलिफोन ऑफिस " व " पोस्ट ऑफिस " 
साठी आरक्षित जागा वगळून क्षेत्रफ ळ अनुक्र मे ० . ६० व ० .४० हे क्षेत्र 


सौ . कालिंदीबाई शिवाजीराव गेडेवाड 

अध्यक्षा , 
नगर परिषद , मुखेड 


१५ 


औ . भाग- १ अ - ५ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २५ फेब्रुवारी २०१६ : फाल्गुन ६ , शके १९३७ भाग १ अ - पुरवणी 
By President,Municipal Council,Mukhed 

Act. 1966, to deleting the site No . 10 & 11,“ Telephone Office” 

and “ Post Office ” and area 0 .6 Hect. & 0 .40 Hect. to be 
NOTICE 

included in Residential Zone. 


(U /S -37 of Maharashtra Regional and Town Planning 

Act - 1966 ) 


No .M .C .Mukhed /208/16 


Date : 12 /02 /2016 


Now therefore as required under the provision of 
Sect. 37 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act. 
1966 thisMunicipal Council invites suggestion and objection 
from any person with respect to the above said minor 
modification to the sanctioned Dev. Plan ofMukhed (Revised ) 
within the period of onemonth ( 30 Days) from the date of 
publication of this notice in the Maharashtra Govt. Gazette . 
The suggestion and objection so received within stipulated 
time with Municipal Council will considered . Before 
submitting theminormodification proposal to the Government 
ofMaharashtra . 


Whereas, in the Development Plan of Mukhed 
(Revised ) sanctioned byGovt. in Urban Development Deptt. 
Notification No. TPS / 3203 / 135 /CR -22 ( B )/ 2003 /UD - 30 Dt. 
22 June 2005 , in Mukhed S .No. 36 ( Pt) site No. 10 & 11 
reserved as “ Telephone Office” and “ Post Office” area 0 .60 
Hect.And 0 .40 Hect. respectively . 


A Copy of the plan showing above minor modification 
has been kept open for inspection of the public in the office of 
the Municipal Council ,Mukhed . 


As per sanctioned Dev. Plan off Mukhed ( R ) the 
Appropriate Authority for the site No. 10 & I 11 not purchase 
the land within ten years from sanctioned Development Plan 
that s why land owners apply to the Municipal Council to 
initiate the deletion of Reservation No. 10 & 11 . Hence 
Mukhed Municipal Council videGeneral Body Resolution 
No. 18 , Dt. 13 .01 .2016 has decided to proposed minor 
modification to the sanctioned Development Plan (Revised ) 
Mukhed , U /s 37 ofMaharashtra Regional & Town Planning 


Place :Mukhed 
Dt. : 12/02/ 2016 


Mrs. Kalindibai Shivajirao Gedewad 

President 
Municipal Council,Mukhed 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


